महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) या संवर्गातून 
महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब या संवर्गात पदोन्नतीबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: आकृवि-२४२३/प्र.क्र.२०१/१५ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: १५ मार्च, २०२४. 


Gat: १)सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब,दि.७/५/२०२१ 
२) सामान्य प्रशासन विभागाची दि.१४/७/२०२१ रोजीची अधिसूचना 


महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) या संवर्गातून महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब या संवर्गात तात्पुरत्या 
पदोन्नतीसाठी या विभागामार्फत तयार करण्यात आलेल्या सन २०२३-२४ च्या निवडसूचीस सामान्य प्रशासन 
विभागाने सहमती दिली आहे. सदर सहमतीस अनुसरुन, खालील नमूद अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषि सेवा, 
गट-ब (कनिष्ठ) (वेतनश्रेणी एस-१५ : रु.४१८०० - १३२३००) संवर्गातून सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व 
प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (वेतनश्रेणी एस-१६ : रु.४४९०० - १४२४००) या संवर्गात 
निव्वळ तात्पुरत्या पदोन्नतीने खालीलप्रमाणे पदस्थापना देण्यास या शासन आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे :- 


अ.क्र. गट-ब | निवड अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग | विभागीय | पदोन्नतीने पदस्थापना 
(कनिष्ठ) | सूची संवर्ग वाटप 
ज्ये.क्र. | क्र. नियमावली 
नुसार 
मिळालेला 
महसूल 
विभाग 
२८६ श्री.वेजयकुमार बबनराव | खुला पुणे तालुका कृषि 
ढवळे अधिकारी, चंदगड, 
जि.कोल्हापूर 
(रिक्‍त पदी) 
२ ३०५ २ श्री. सागर सुखदेव | खुला छत्रपती | तंत्र अधिकारी, 
गायकवाड संभाजीनगर | उपविभागीय कृषि 
अधिकारी, देगलूर, 
जि.नांदेड 
(रिक्‍त पदी) 
३ ४३५ ३ | श्री.सतीशकुमार मोतीराम | अ.ज. तालुका कृषि 
बागुल अधिकारी, पालघर, 
जि.पालघर 
(रिक्‍त पदी) 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-२४२३/प्र.क्र.२०१/१५अओ 


as.| गट-ब | निवड अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग | विभागीय | पदोन्नतीने पदस्थापना 
(कनिष्ठ) | सूची संवर्ग वाटप 
ज्ये.क्र. | क्र. नियमावली 
नुसार 
मिळालेला 
महसूल 
विभाग 
४ ४३६ श्रीमती अमृता रामदास छत्रपती | तंत्र अधिकारी, 
भोंडे संभाजीनगर | विभागीय कृषि 
सहसंचालक, छत्रपती 
संभाजीनगर 
(रिक्‍त पदी) 


श्री.प्रवीण शंकरराव | अ.ज. छत्रपती =| जिल्हा कृषि अधिकारी 
सरकलवाड संभाजीनगर | AR), जिल्हा 
परिषद, छत्रपती 
संभाजीनगर 
(रिक्‍त पदी) 
तंत्र अधिकारी, 
मृदसंधारण-४, कृषि 
आयुक्तालय, पुणे 
(रिक्‍त पदी) 


श्रीमती वेशाली सुभाषचंद्र 
आठरे 


हासे 


मृदसंधारण, विभागीय 
कृषि सहसंचालक, 


श्रीमती स्वाती रामनाथ | तंत्र अधिकारी, 


श्रीमती जयश्री नामदेवराव . | नागपूर तंत्र 
उमाळे उपविभागीय कृषि 
अधिकारी, रामटेक, 
जि.नागपूर 
(रिक्‍त पदी) 
श्रीमती रेश्मा रमेश . | नागपूर तंत्र अधिकारी, 
कोथळकर महसूल, सारथी, 
नागपूर 
(रिक्‍त पदी) 


श्रीमती वैशाली विनायक छत्रपती । जिल्हा बीज 
पवार संभाजीनगर | प्रमाणीकरण 


अधिकारी, छत्रपती 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-२४२३/प्र.क्र.२०१/१प५ओ 


अ.क्र. | गट-ब | निवड अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग | विभागीय | पदोन्नतीने पदस्थापना 
(कनिष्ठ) | सूची संवर्ग वाटप 
ज्ये.क्र. | क्र. नियमावली 
नुसार 
मिळालेला 


महसूल 
विभाग 


संभाजीनगर 
(रिक्‍त पदी) 
अ.ज. तालुका कृषि 


अधिकारी, शिरपूर, 
धुळे 


ळ षि 
o¢ 
an 


He) 

an A 

xe 

x 

CS 

me) -O -o 
o¢ aN A 


श्री.संजय हिम्मतराव पवार 


श्रीमती मनिषा युवराज | वि.मा.प्र 
जाधव मापन व एमआयएस, 
विभागीय प्रकल्प 
अंमलबजावणी कक्ष, 
नाशिक 
(रिक्‍त पदी) 
श्रीमती ज्योती are] वि.मा.प्र.। अमरावती | aa अधिकारी, 
मेरगेवार विभागीय कृषि 
सहसंचालक, 
अमरावती. 
(रिक्‍त पदी) 
श्री. दत्तात्रय सर्जराव | खुला पुणे तालुका कृषि 
गायकवाड अधिकारी, फलटण, 
जि.सातारा 
(रिक्‍त पदी) 
— 


-O 


४४८ 


-2 
9८ 


४४९ 


खुला 
श्री. अतुल Med वायसे | भज-क | छत्रपती । मोहिम अधिकारी, 
संभाजीनगर | जिल्हा परिषद, 
हिंगोली 
(रिक्‍त पदी) 
जिल्हा कृषि अधिकारी 
वर्ग-२ मग्रारोहयो), 
जिल्हा परिषद, 
नंदूरबार 
(रिक्‍त पदी) 
श्रीमती विद्या जयवंत | अ.ज. तंत्र अधिकारी, जिल्हा 
गावीत अधीक्षक कृषि 


न्न 
— 
es 


४५० 


-0 
— 
es 


४५१ श्रीमती सुलक्षणा मोहन 


वसावे 


१७ 


ळ 


४५२ 


अधिकारी, ठाणे. 
(रिक्‍त पदी) 


ट्क ae) 
१) 8) 
Oo 
१) 8) 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-२४२३/प्र.क्र.२०१/१५अओ 


as.| गट-ब | निवड अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग | विभागीय | पदोन्नतीने पदस्थापना 
(कनिष्ठ) | सूची संवर्ग वाटप 
ज्ये.क्र. | क्र. नियमावली 
नुसार 
मिळालेला 
महसूल 
विभाग 
विळा 
अ.ज. पुणे तंत्र अधिकारी, 
PCMU, स्मार्ट, पुणे. 
(रिक्‍त पदी) 
पुणे 


—O 
cx 


४५३ १८ | श्री.अनिल भिमाजी गंभीरे 


श्री.प्रविण पोपट मुंढे 


४५४ 


-O 
we) 


. पुरवठा साखळी व 
मूल्य साखळी तज्ञ 
तथा कृषि व्यवसाय 
सल्लागार, Diu, 
सांगली 
(रिक्‍त पदी) 


४५६ 


श्रीमती दयावंती शिवाजी| खुला | कोकण-२ ।तालुका कृषि 

कदम अधिकारी, सुधागड 
(पाली), जि.रायगड. 
(रिक्‍त पदी) 


श्री.ज्ञानदेव चांगदेव शिदे 


क | कोकण-२ | Agel कृषि 
अधिकारी, भिवंडी, 
जि.ठाणे. 

(रिक्‍त पदी) 


४५८ श्री.अतुल सुभाष जावळे अमरावती | तालुका कृषि 
अधिकारी, वाशिम, 
जि.वाशिम 
(रिक्‍त पदी) 

४५९ २३ | श्री.गणेश बाबुराव वाघ छत्रपती |। तंत्र अधिकारी, जिल्हा 

संभाजीनगर | अधीक्षक कृषि 
अधिकारी, जि.बीड. 
(रिक्‍त पदी) 
४६० २४ | श्रीमती स्वाती आसाराम | भज-ड तंत्र अधिकारी, 


सांगळे विस्तार व नियोजन, 
विभागीय कृषि 
सहसंचालक, पुणे 
(रिक्‍त पदी) 


AD A A A A me) 
9८ an AJ -0 (४) vw 
9८ 
we 
ळ 
A AJ A 
A me) (४) 


श्रीमती सुनिता रोहिदास | इ.मा.व. कृषि व्यवसाय 
अधिकारी, PIU- 


AJ 
oe: 


४६१ 


AJ 
_८ 


VSTF, मुंबई. 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-२४२३/प्र.क्र.२०१/१प५ओ 


A) 
mM 


G 


ios 


A) 
we) 


-O 


AN 
A 


AN AN AN A AJ 
AN छठ 


गट-ब | निवड अधिकाऱ्याचे नाव 


(कनिष्ठ) | सूची 
ज्ये.क्र. | क्र. 


श्रीमती स्मिता आप्पा 


फाळके 


श्री. राऊत कुलदिप 


वामनराव 


श्री. पुरुषोत्तम विठ्ठल 


कात्रजकर 


श्री. मरकड कानिफनाथ 


रावसाहेब 


श्री.रविंद्र रामचंद्र पाटील 


श्री.नानासाहेब 
लांडगे 


Sl SATA 
भगत 


नारायण 


बाबासाहेब 


प्रवर्ग 


विभागीय 
संवर्ग वाटप 
नियमावली 
नुसार 
मिळालेला 


अमरावती 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


पदोन्नतीने पदस्थापना 


तालुका कृषि 
अधिकारी, शिंदेवाही, 
जि.चंद्रपूर . 
(रिक्‍त पदी) 


तंत्र अधिकारी, जिल्हा 
अधीक्षक कृषि 
अधिकारी, अमरावती 
(रिक्‍त पदी) 

जिल्हा कृषि अधिकारी 
(सामान्य, जिल्हा 
परिषद, जि.बीड. 
(रिक्‍त पदी) 

तंत्र अधिकारी, 
विभागीय कृषि 
सहसंचालक, छत्रपती 
संभाजीनगर. 
(रिक्‍त पदी) 
तंत्र अधिकारी, 
उपविभागीय कृषि 
अधिकारी, 
सावंतवाडी. 

(रिक्‍त पदी) 


तालुका कृषि 
अधिकारी, परांडा, 


जि.धाराशिव. 

(रिक्‍त पदी) 

तालुका कृषि 
अधिकारी, धारुर, 
जि.बीड. 

(रिक्‍त पदी) 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-२४२३/प्र.क्र.२०१/१५अओ 


अ.क्र. | गट-ब | निवड अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग | विभागीय | पदोन्नतीने पदस्थापना 
(कनिष्ठ) | सूची संवर्ग वाटप 
ज्ये.क्र. | क्र. नियमावली 
नुसार 
मिळालेला 
महसूल 
विभाग 


महारनवर संभाजीनगर | मूल्यमापन तज्ञ, RIV, 
स्मार्ट प्रकल्प, लातूर 
(रिक्‍त पदी) 

श्री.हरिष बन्सी माकर विजा-अ तालुका कृषि 
अधिकारी, वाडा, 
जि.पालघर. 
(रिक्‍त पदी) 


SH ATH अशोक ढवळे खुला छत्रपती । तालुका कृषि 
संभाजीनगर | अधिकारी, भूम, 
जि.धाराशिव 

(रिक्‍त पदी) 
श्रीमागवत हनुमंत सरडे | खुला छत्रपती । तालुका कृषि 

संभाजीनगर | अधिकारी, कळंब, 
जि.धाराशिव 

(रिक्‍त पदी) 
श्री.विकास खाका | खुला छत्रपती । तालुका कृषि 
नारनाळीकर संभाजीनगर | अधिकारी, देगलूर, 

जि.नांदेड. 

(रिक्‍त पदी) 
श्री.संतोष प्रभाकर | खुला छत्रपती । तालुका कृषि 
भालेराव संभाजीनगर | अधिकारी, पूर्णा, 

जि.परभणी. 

(रिक्‍त पदी) 
श्री.महेश नामदेव देवकते | खुला छत्रपती = | तालुका कृषि 

संभाजीनगर | अधिकारी, लोहारा, 
जि.धाराशिव. 

(रिक्‍त पदी) 
श्री.अमोल बाळू सपकाळ | खुला | कोकण-१ तंत्र अधिकारी, 

उपविभागीय कृषि 

अधिकारी, 
जि.रत्नागिरी. 

(रिक्‍त पदी) 


४१ | ४७९ | ४२ | श्री.संतोष हरिभाऊ चौधरी | खुला | अमरावती | जिल्हा कृषि अधिकारी 
(विघयो), जिल्हा 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-२४२३/प्र.क्र.२०१/१प५ओ 


अ.क्र. | गट-ब | निवड अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग | विभागीय | पदोन्नतीने पदस्थापना 
(कनिष्ठ) | सूची संवर्ग वाटप 
ज्ये.क्र. | क्र. नियमावली 
नुसार 
मिळालेला 
महसूल 
विभाग 


परिषद, वाशिम. 
(रिक्‍त पदी) 
तालुका कृषि 


संभाजीनगर | अधिकारी, उमरगा, 
जि.धाराशिव. 


४८० 


४२ 83 


saa बाबासाहेब| खुला 
रितापुरे 


(रिक्‍त पदी) 


श्री.हेमंत शिवाजी ठोंबरे खुला | कोकण-१ ।तालुका कृषि 
अधिकारी, दापोली, 

जि.रत्नागिरी. 

(रिक्‍त पदी) 
४८२ श्री.सोमनाथ बाळासाहेब | खुला | कोकण-१ | तालुका कृषि 
आहेरकर अधिकारी, मंडणगड, 

जि.रत्नागिरी. 

(रिक्‍त पदी) 


४८१ 


oC oC 
०८ an 
oC 
०८ 


= 
al 


ye 
— 


४८२ 


श्री.रविद्र मधुकर घुले खुला नाशिक |।तालुका कृषि 
अधिकारी, जामखेड, 
जि.अहमदनगर 
(रिक्‍त पदी) 
श्री.अनिकेत अरुणमाने खुला नागपूर । तालुका कृषि 
अधिकारी, चंद्रपूर, 
जि.चंद्रपूर 
(रिक्‍त पदी) 
stuf आबासाहेब खुला | अमरावती । मोहिम अधिकारी, 
जाधव जिल्हा परिषद, 
यवतमाळ 
(रिक्‍त पदी) 
श्री.सोमनाथ उठमाकांत| खुला नागपूर | तालुका कृषि 
साठे अधिकारी, सावनेर, 
जि.नागपूर. 
(रिक्‍त पदी) 
श्री.सागर तानाजी साळुंखे | खुला नागपूर । जिल्हा मृद सर्वेक्षण व 
मृद चाचणी अधिकारी, 
वर्धा. 
(रिक्‍त पदी) 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


४८४ 


ल! 


४८५ 


(> 
ळ 
०८ oC ०८ 
ios ळ कौ 


४८६ 


०9८ 
vo 


४८७ 


०८ 
vo 


‘whe 
O° 


०८ ०८ 
ios 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-२४२३/प्र.क्र.२०१/१५अओ 


अ.क्र. | गट-ब | निवड अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग | विभागीय | पदोन्नतीने पदस्थापना 
(कनिष्ठ) | सूची संवर्ग वाटप 
ज्ये.क्र. | क्र. नियमावली 
नुसार 
मिळालेला 
महसूल 
विभाग 


अमरावती | तालुका कृषि 
अधिकारी, 
सिंदखेडराजा, 
जि.बुलढाणा. 
(रिक्‍त पदी) 
अमरावती | तालुका कृषि 
अधिकारी, रिसोड, 
जि.वाशिम. 
(रिक्‍त पदी) 
५२ । ४९० | ५३ | श्री.समाधान उध्दव | विजा-अ। नागपूर ।तंत्र अधिकारी, जिल्हा 
वाघमोडे अधीक्षक कृषि 
अधिकारी, गोंदिया. 
(रिक्‍त पदी) 

५३ | ४९१ ५४ | श्री.अमर WORT एकल भज-क | नागपूर | da अधिकारी, जिल्हा 
अधीक्षक कृषि 
अधिकारी, चंद्रपूर. 
(रिक्‍त पदी) 

श्री.महेश रोहिदास वेठेकर नाशिक तंत्र अधिकारी, 

फलोत्पादन, जिल्हा 
अधीक्षक कृषि 
अधिकारी, नाशिक 
(रिक्‍त पदी) 
अमरावती । तालुका कृषि 
अधिकारी, मालेगांव, 
जि.वाशिम. 
(रिक्‍त पदी) 
४९३-अ | ५७ श्री.पुजारी शिवकुमार नागपूर । तालुका कृषी 
पंडीतराव अधिकारी, नागभिड, 
जि.चंद्रपूर . 
(रिक्‍त पदी) 


५८ | श्री.विलास खुला अमरावती | तंत्र अधिकारी 
वाशिमकर (पाणलोट), जिल्हा 
अधीक्षक कृषि अधिकारी, 


५१ ४८९ ५२ | श्री.मगनदास रामदास 
तावरे 


yo | ४८८ | ५१ | श्री.सचिन विष्णूपंत पांचाल 


te) ४९२ 4 


Cc 
a: 


44 883 4& 


wo 
mn 


षु (9 


9८ 
we) 
9८ 


अकोला. 
(Raa पदी) 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-२४२३/प्र.क्र.२०१/१प५ओ 


श्री.अभिमन्यू अजुंन चोपडे | इ.मा.व 


अ.क्र. | गट-ब | निवड अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग | विभागीय | पदोन्नतीने पदस्थापना 
(कनिष्ठ) | सूची संवर्ग वाटप 
ज्ये.क्र. । क्र. नियमावली 
मिळालेला 
महसूल 
विभाग 
श्री.सचिन लच्छिराम | विजा-अ|। अमरावती | aa अधिकारी, जिल्हा 
राठोड अधीक्षक कृषि 
अधिकारी, अमरावती 
रिक्‍त पदी) 

go | ४९७ | ६१ | श्री.योगेश शरद सोनवणे नागपूर । तंत्र अधिकारी, जिल्हा 
अधीक्षक कृषि 
अधिकारी, चंद्रपूर 
रिक्‍त पदी) 

६१ | ४९९ ६२ | श्री.श्रीपाद बालचंद्र जाधव अमरावती | पुरवठा साखळी व 
मूल्यसाखळी तज्ञ तथा 
कृषि व्यवसाय 
सल्लागार DIU, 
वाशिम 
Rea पदी) 

६३ । ५०१ ६४ | श्री.रवि किसन राठोड विजा-अ|। नागपूर तंत्र अधिकारी 
उपविभागीय कृषि 
अधिकारी, गोंदिया 
Rea पदी) 

६४ | ५०२ | ६५ | श्री.दिपक भाऊसाहेब लोढे | अ.जा नागपूर । तंत्र अधिकारी 
उपविभागीय कृषि 
रिक्‍त पदी) 

५०३ श्री.दत्तात्रय भैरू क्षीरसागर | अ.जा नागपूर अधिकारी 
"|| |" | "|". |उरेगगीय कारे 


नुसार 
४९५ अमरावती । तालुका कृषी 
अधिकारी शेगांव 
जि.बुलढाणा 
रिक्‍त पदी) 

६२ | Yoo | ६३ श्री.महादेव बिरा करे कोकण-२ | तालुका कृषि 
अधिकारी रोहा 
जि.रायगड 
५८(रिक्‍त पदी) 
अधिकारी, भंडारा 

पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-२४२३/प्र.क्र.२०१/१५अओ 


अधिकाऱ्याचे नाव विभागीय । पदोन्नतीने पदस्थापना 
संवर्ग वाटप 
नियमावली 
नुसार 
मिळालेला 
महसूल 
विभाग 


अधिकारी, नागभिड, 

जि.चंद्रपूर . 

(रिक्‍त पदी) 
श्री.महेश लक्ष्मण खड अ.जा. | नागपूर | da अधिकारी, 

उपविभागीय कृषि 

अधिकारी, वर्धा. 

(रिक्‍त पदी) 


२. उपरोक्त तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 

(अ) सदर तात्पुरती पदोन्नती ही मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये 
दि.०४/०८/२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या व 
प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील निर्णयास अधीन राहून आणि 
सा.प्र.वि./१६ब कार्यासनाच्या दि.७/५/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात रिक्‍त असलेल्या पदांवर ज्येष्ठतेने देण्यात येत आहेत. 

(ब) सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्यामुळे या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा हक्‍क सांगता येणार नाही. 

(क) सदरचे पद हे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतील असल्याने सदर पदोन्नती/निवडसूची 
लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेने नियमित करण्यात येईल. 

(ड) संबंधित अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब पदावरील तात्पुरती पदोन्नती नाकारल्यास 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दि.१२/९/२०१६, सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/का.१२, दि.१/८/२०१९ मधील तरतुदीनुसार 
संबंधित अधिकाऱ्यांचे नाव सन २०२३-२४ च्या निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल आणि पुढील दोन वर्षी 
(सन २०२४-२५ व २०२५-२६) होणाऱ्या निवडसूचीमध्ये त्यांचा नावाचा विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या 
निवडसूचीत (सन २०२६-२७ महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता 
तपासण्यात येईल. 

(इ) सदर अधिकाऱ्यांची महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब पदावरील तात्पुरती पदोन्नती ही सदर 
अधिकाऱ्यांविरुध्द प्रस्तुत आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही 
वा प्रस्तावित नाही या धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

(ई) उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांचा सध्याचा पदाचा पदभार विभागातील निकटतम ज्येष्ठ 
अधिकाऱ्यांकडे सोपवून तात्काळ पदोन्नतीच्या पदावर रूजू व्हावे. तसेच पुढील बाबही निदर्शनास आणण्यात 
येते की, सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन अधिसूचना दि.२१/६/२०२१ मधील तरतुदीनुसार संबंधित 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-२४२३/प्र.क्र.२०१/१५अओ 

अधिकाऱ्यांनी सदर आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसात पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होणे 
आवश्यक आहे. 

३. वरील अधिकाऱ्यांची परस्पर सेवाज्येष्ठता सामान्य प्रशासन विभागाने सन २०२३-२४ च्या 
निवडसूचीला दिलेल्या मान्यतेनुसार राहील. 

४.  निवडसूचीतील अ.क्र.३३ येथे नमूद श्री.अजिक्य बळीराम पवार यांचे पदोन्नतीचे sear स्वतंत्रपणे 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. त्यामुळे त्यांची निवडसूचीतील ज्येष्ठता अबाधित राहील. 

५. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 

६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१५१८०५२७०७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by AMOL NILAKANTH SAKHARKAR 
A M O | DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=36b60751d094e56d974e 1a44ec234c475fb0de5b35 


N | LA KA N T H a79c1cf69a588f212b260e, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=BB4888CEBBF4B7A6440C6531A52925E3C814 


0B1C28DF723D8F006D11BC169A08, cn=AMOL NILAKANTH 
SAKHARKAR SAK ARK 


Date: 2024.03.15 18:25:16 +05'30' 


(अ.नि.साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
) मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा)१/२ महाराष्ट्र मुंबई /नागपूर. 
) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) सर्व कृषि संचालक, व्दारा आयुक्‍त (कृषि),कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
) सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) सर्व कृषि सहसंचालक/सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी व्दारा कृषि आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
qo) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (द्वारा-आयुक्‍्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे) 

११) संबंधित अधिकारी, व्दारा आयुक्‍त (कृषि),कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१२) निवडनस्ती १५ अ. 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


